१५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून पथ दिव्याची 
वीज देयक आणि पाणी पुरवठा योजनांची वीज 
देयके अदा करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
शासन परिपत्रक क्रमांक-पंविआ-२०२१/प्रक्र-७१ /वित्त-४ 
ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
दि. २ जुले, २०२१ 
वाचा - १. शासन परिपत्रक क्रमांक-पंविआ-२०२१/प्रक्र-७१ /वित्त-४ 
दि. २३ जून, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक 


१५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून पथ दिव्याची वीज देयक आणि पाणी पुरवठा 


योजनांची वीज देयके अदा करण्याबाबतच्या शासन परिपत्रकातील मधील अट क्रमांक-१ 


१. सर्व प्रथम पथ दिव्यांची विद्युत देयके आणि पाणी पुरवठा योजनांची विद्युत देयके 
अदा करून १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित आणि अबंधित निधीतून इतर 
खर्च नंतर करावा. 

या ऐवजी 

1. ज्या ग्रामपंचायतीची पथ दिव्यांची वीज देयके व पाणीपुरवठा योजनेची वीज देयके थकीत 
असतील अशा ग्रामपंचायतीनी प्रथमत: स्वउत्पन्नातून (घरपट्टी व पाणीपट्टी) वीज देयके 
अदा करावी. जर रक्‍कम कमी पडली तरच १५ व्या वित्त आयोगाच्या अबंधित अनुदानातून 
पथदिव्यांची वीज देयके आणि बंधित अनुदानातून पाणी पुरवठा योजनांची वीज देयके 
अदा करावी. असे वाचावे. 

सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) वर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१ ०७०२१६३३५०४०२० असा आहे. 


प्रती, 


१. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) 
४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, | 
. गट विकास अधिकारी (सर्व) (संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


. सर्व सरपंच 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


| 1. | v| 

| SS ae 

। (अवण oe जैन) 
-उषसंचिंव ,महाराष्ट्र शासन. 


यांच्या मार्फत), | 


७. सर्व ग्रामसेवक 


